Reg. No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 25th August 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक ३३ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०१६/ श्रावण २७-भाद्रपद २ , शके १९३८ [ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ११. ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५३ . 


नगर विकास विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक १० जून , २०१६ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस -२७१५-शिकाना -१८ - प्र. क्र . २५६- २०१५- नवि -९ . 


ज्याअर्थी, देसाईगंज शहराची सुधारीत विकास योजना , शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्रमांक टिपीएस-२५००- २३७८- प्र. क्र . ७२- २००१- नवि -९ , 
दिनांक ८ मार्च, २००२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ३० एप्रिल , २००२ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले 
आहे) ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे वडसा येथील सर्व्हे क्र . १७० मधील ० .२७ हेक्टर क्षेत्र कृषी विभागात समाविष्ट आहेत ( यापुढे “ उक्त 
क्षेत्र ” असे संबोधिले आहे .) ; 


आणि ज्याअर्थी, देसाईगंज नगर परिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक २२७, दिनांक १५ मे , २०१४ नुसार उक्त क्षेत्राचा, कृषी विभाग ऐवजी रहिवास विभाग असे बदलण्याचे ठरवून , त्यानुषंगाने , 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत निर्णय ठराव क्रमांक २७३ , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१४ रोजी मान्यता देवून फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त क्षेत्र कृषी विभागातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतचा उक्त फेरबदल प्रस्ताव , काही अटींच्या अधिन राहून मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सर्व्हे क्र . १७० या जमिनीच्या मालकानी सन २०१६ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणा - या रक्कमेच्या ५ % दराने येणा- या 
अधिमूल्य रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ६ ,६८१ नगर रचनाकार , गडचिरोली शाखा , गडचिरोली यांचेकडील 
लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २५ एप्रिल , २०१६ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमुल्याची रक्कम रुपये ६,६८१ , 
मुख्याधिकारी, देसाईगंज, नगर परिषद , देसाईगंज यांचेकडे दिनांक २६ एप्रिल , २०१६ अन्वये जमा केलेली आहे ; 


ना - एक - अ-१ ( १४२० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८- २४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील , 
मौजा वडसा येथील सर्व्हे क्र . १७० मधील क्षेत्र ०. २७ हेक्टर जमीन कृषी विभागातून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबतच्या उक्त फेरबदल प्रस्तावास 
शासन काही अटींच्या अधिन राहून पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे . आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 


“ उक्त विकास योजना ” मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजा वडसा येथील सर्व्हे क्रमांक १७० मधील क्षेत्र ० .२७ हेक्टर भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषी विभागातून वगळून खालील अटींच्या अधिन राहून 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट क्रमांक १ : देसाईगंज शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , फेरबदलाखालील जमिनींच्या रेखांकनात आवश्यक १० % खुल्या 

जागेव्यतिरिक्त , १० % सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक राहिल . 
अट क्रमांक २ : फेरबदलाखालील जमिनींसाठी आवश्यक त्या सर्वमुलभूत सेवा - सुविधा जमीन मालकांनी /विकासकांनी स्वखर्चाने विकसीत करून पुरविणे 

बंधनकारक राहिल . 
अट क्रमांक ३ : फेरबदलाखालील जागेतील इमारतीमध्ये वर्षाजल संवर्धन सयंत्र व Waste Water Recycling Plant ची उभारणी करणे आवश्यक 

राहिल . तसेच शुद्ध व पुरेशा प्रमाणातील पाणी पुरवठा तसेच मलःनिसारण व्यवस्था स्वखर्चाने करण्याची जबाबदारी जागा मालकांची / 

विकासकाची राहिल . 
उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
मुख्याधिकारी , देसाईगंज , नगर परिषद , देसाईगंज यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहिल . 

सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) , म . शा . रा . , अ . क्र . १५४ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai-400 032 , Dated the 10th June , 2016 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No . TPS - 2715 -Shikana-18-CR- 256-- 2015- UD -9. 


Whereas, Revised Development Plan of Desaiganj City has been sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS- 2500 -2378 - CR -72 - 2001 -UD 
come into force with effect from the 30th April, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") under 
Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as “ the said Act ”) ; 


And whereas, in the said Development Plan , the land admeasuring 0 .27 Ha. bearing Survey No . 170 of Munje 
Wadsa is included in AgriculturalZone (hereinafter referred to as the said Land") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १८ - २४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


And whereas , the DesaiganjMunicipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as the said 
Planning Authority ), vide its General Body Resolution No. 227 , dated the 15 -5 - 2014 has resolved to change the 
allocation of the said land from AgriculturalZone to ResidentialZone and accordingly passed final Resolution No. 273 , 
date 28 -11- 2014 and after following the procedure laid down under the said Act, submitted a proposal to the Govern 
ment, for its sanction (hereinafter referred to as “the Proposed Modification "); 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director ot Town Planning, Maharashtra State , 
Pune , the Government is of the opinion that the said modification proposal, should be sanctioned with sone conditions ; 


And whereas, the Land Owners of the said lands have deposited Rs . 6 ,681 towards the 50 % Government share 
of 5 % premium amount as the value of the said lands as prescribed in the Annual StatementofRates (ASR ) for the year 
2016 in the Government Treasury on 25 -4 -2016 through the Town Planner, Gadchiroli and remaining 50 % of the 5 % 
premium amount Rs 6 ,681 payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer, Desaiganj 
MunicipalCouncil, Desaiganjon 26 -4 - 2016 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on its under Section 37 ( 2 ) of the said Act, the Government 
hereby , sanctions the said Modification Proposal for the said land admeasuring 0 . 27 Ha. so as to delete the said land 
from Agricultural Zone to include in Residential Zone subject to some condition and for that purpose amends the said 
Development Plan as follows; 


In the Schedule of Modifications appended to the Notifications sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shallbe added after the last entry. 


ENTRY 


The land admeasuring 0 .27 ha. bearing Survey No. 170 of Mauja Wadsa is deleted from AgriculturalZone and 
is included in Residential Zone as shown on the Plan , subject to conditions specified below .---- 


Condition No . 1 : In the layout of the said land , in addition to the 10 % compulsory open space 10 % requisite Amenity 

Space shall be provided for Public Amenity. 
Condition No . 2 : It is compulsory for the land owner/ developer ,to provide all the Basic Amenities required for the land 

undermodification at his own cost. 
Condition No. 3 : It shallbe the responsibility of the land Owner/ Developer to provide pure and sufficientwater supply 

required for the development on the land under modification , at his own cost also to installrain water 

harvesting and sewerage disposal plant in the scheme. 
A Copy ofthe part plan of the aforesaid sanctioned modification shallbe available for public inspection in the office 
of the Chief Officer, DesaiganjMunicipal Council, during office hours on all working days for a period of one month . From 
the publication of this notification in the Maharastra GovernmentGazette . 


This Notification shall also be available on the Govt.Web site www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १- अनि .- कावि ४८० - २०१६- . 


महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- ७ ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील मौदा नगर पंचायतच्या ( सोमवार ) दिनांक 
११- ०७- २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


नगरपंचायीतचे नांव 

( २) 


मौदा 


दिलीप कृष्णाजी सिरसाम 


अनुसूचीत जमाती प्रवर्ग 


नागपूर : 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५६ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk- XII - MUN1 - PE- WS - 480- 2016.----- 


In exercise of the powers conferred on me under sub section (7 -C ) of Section 51 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 , I Sachin Kurve, Collector, Nagpur District hereby 
publish the name ofperson who hasbeen dully elected as Presidentof Nagar Panchayat,Mouda in the election held on 
Monday the 11th july, 2016. 


SCHEDULE 


Remarks, (whether the seat is 


ऊं2 


Nameof Nagar 
Panchayat 

( 2 ) 


Name of elected 

Candidate 


reserved , if so for whom ) 


C 


( 3 ) 


Mouda 


Dilip Krushnaji Sirsam 


Scheduled Tribes 


Nagpur : 
Dated 20thAugust 2016 . 


SACHIN KURVE, 
Collector, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ - २४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १ - उ . नि .- कावि ४८० - २०१६ -. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्हयातील मौदा नगर पंचायतच्या ( सोमवार ) दिनांक ११-०७ 
२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायीतचे नांव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


( १ ) 


( २ ) 
मौदा 


उमेश रूपरावजी गभणे 


नागपूर : 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५८ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk- XII - MUN1- V. P. E- WS - 480 - 2016. ---- - 


In exercise of the powers conferred on me under sub section (4) of Section 51- A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagpur Panchayats and Industrial Townships Act, 1965, I Sachin Kurve , Collector, Nagpur District hereby 
publish the name of person who has dully elected as Vice-President of Nagar Panchayat,Mouda in the election held 
on Monday the 11th July, 2016 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of Municipal Council 

( 2) 


( 1 ) 


Name of Elected Candidate 

__ (3) 
Umesh RupraojiGabhane 


Mouda 


Nagpur : 
Dated the 20th August 2016 . 


SACHINKURVE, 
Collector, Nagpur. 


ना - एक - अ-२ ( १४२० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८- २४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १ - अ .नि .- कावि ४८० - २०१६- . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- ७ ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील महादुला नगर पंचायतच्या ( शुक्रवार ) 
दिनांक ०५- ०८ - २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नांव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २ ) 


( ३ ) 


महादुला 


सौ . सिमा संजय जयस्वाल 


खुला महिला प्रवर्ग 


नागपूर : 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १६० . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- XII - MUNT - PE- WS - 480 - 2016.----- 


In exercise of the powers conferred on me under sub section (7 -C ) of Section 51 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, Sachin Kurve , Collector, Nagpur District hereby 
publish the name of person who has duly elected as President of Nagar Panchayat,Mahadula in the election held on 
Friday the 5th August, 2016 . 


SCHEDULE 


Name of elected 

Candidate 


Remarks, (Whether the seat is 

reserved , if so for whom ) 


NameofNagar 
Panchayat 

( 2 ) 
Mahadula 


( 3 ) 


( 4 ) 


Sau . Seema Sanjay Jayswal 


GeneralWomen 


Nagpur : 
Dated the 20th August 2016 . 


SACHIN KURVE , 
Collector, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८ - २४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १६१. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १ - उ . नि .- कावि ४८० - २०१६ -. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ ( ४ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील महादुला नगर पंचायतीच्या ( शुक्रवार ) 
दिनांक ०५- ०८ - २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


( १ ) 


नगर पंचायतीचे नांव 

( २) 
महादुला 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 

( ३) 
राजेश चोखीनाथजी रंगारी 


नागपूर : 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No . Desk - XII - MUN1 - V. PE- WS -480 - 2016.---- - 


In exercise of the powers conferred on me under sub section ( 4 ) of Section 51- A of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, Sachin Kurve , Collector, Nagpur District hereby 
publish the nameofperson who has duly elected as Vice -Presidentof Nagar Panchayat,Mahadula in the election held 
on Friday the 5th August, 2016 . 


SCHEDULE 


Sr. No . 


Name of Municipal Council 

( 2 ) 


( 1 ) 


Name of Elected Candidate 

( 3) 
Shri Rajesh Chokhinathaji Rangari 


Mahadula 


Nagpur : 
Dated the 20th August 2016 . 


SACHIN KURVE, 
Collector,Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८- २४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६३. 


सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 
नागपूर महानगर क्षेत्र-प्रारुप विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये फेरबदल . 

क्रमांक नासुप्र - प्रावियो- नामक्षे- अअ-(मेट्रो)- ६७८० - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . १८९९- ११९१ -प्र .क्र .८० - ९९ - नवि- १३ -दिनांक २३ - ७- १९९९ अन्वये नागपूर महानगर 
क्षेत्र घोषित केलेले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -२४०९- २८९०-प्र .क्र .३५६- ०९ -नवि-९ दिनांक ३१- ८- २०१० अन्वये उक्त 
क्षेत्राकरिता नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूरची “ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 

आणि , ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यासने उक्त क्षेत्राकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” म्हणून 
संबोधलेले आहे.) चे कलम २६ अन्वये प्रारुप विकास योजना दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द केली असून त्यावर नागरिकांकडून 
प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून ६० दिवसांचे आंत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्यात . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( २) अन्वये गठीत नियोजन समितीने प्राप्त हरकती/ सूचनांवर सुनावणी देवून , समितीचा अहवाल दिनांक 
२५ एप्रिल २०१६ रोजी नियोजन प्राधिकरणास सादर केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नियोजन समितीने उक्त अधिनियमाचे कलम २८(३ ) नुसार सादर केलेल्या अहवालावर नियोजन प्राधिकरणाचे विश्वस्त मंडळाने त्यांचे 
दिनांक २१ जून २०१६ चे ठराव क्र . ८ / ११५९ / २१ - ६-२०१६/ सी . ई.( मेट्रो ) अन्वये मंजुरीदिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगर क्षेत्राकरिताचे नागपूर महानगर नियोजन समितीने दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ चे सभेत प्रारुप विकास योजना उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३०( १ ) अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी मंजुरी प्रदान केलेली आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, प्रारुप विकास योजना शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४) प्रामाणे प्रारुप विकास योजनेमध्ये 
केलेल्या फेरबदलांची यादी जनतेच्या अवलोकनार्थ सादर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, आता शासनाला मंजुरीकरीता सादर करण्यासाठी तयार केलेली प्रारुप विकास योजना, नागपूर येथील फेरबदलांची यादी नागपूर सुधार 
प्रन्यास ( मेट्रो विभाग ) सांस्कृतिक संकुल , तिसरा माळा, नागपूर सुधार प्रन्यास , जलतरण तलावासमोर , उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपूर व सहसंचालक , नगर 
रचना , नागपूर विभाग , नागपूर , पहिला मजला, जुने सचिवालय इमारत , सिव्हील लाईन्स , नागपूर या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन दिवशी कामकाजाचे वेळेत 
जनतेच्या अवलोकनार्थ प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


उक्त प्रारुप विकास योजनतील फेरबदलांची यादी नागपूर सुधार प्रन्यासचे संकेतस्थळ www. nitnagpur . org वर सुध्दा उपलब्ध आहे . 


नागपूर : 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 

सभापती , 
नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . १६४ . 

BY CHAIRMAN ,NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 
Modifications in Draft Development Plan of Nagpur Metropolitan Area u /s 28 (4 ) ofMaharashtra Regional & 
Town Planning Act, 1966 . 

No . NIT- RDP- NMA- AA-( Metro )- 6780 - 2016. 

Whereas , Governmentof Maharashtra vide notification No . 1899 - 1191 -PR -80 - 99 -UD - 13 , dated 23rd July 1999 
constituted NagpurMetropolitan Area . 

_____ Whereas , Government of Maharashtra, Urban Development Department , videnotificationNo.TPS - 2409- 2890 - PR 
356 -09 -UD -9 , dated 31-8 - 2010 appointed Nagpur Improvement Trust ,Nagpur as Special Planning Authority for the said 
area . 


And whereas, Nagpur Improvement Trusthas published Draft Development Plan for the said area under Section 26 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . (Wherein it is referred as the said Act) on dated 26 - 2 - 2015 in 
GovernmentGazette and invited objections/suggestions from the general public within 60 days . 

And whereas , the Planning Committee constituted under Section 28 ( 2 ) of the said Act has given hearing on the 
objections & suggestions so received and submitted it s report to the Planning Authority on date 25th April 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६ / श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


९ 


And whereas , the Planning Authority i.e . Board of Trustees vide resolution No. 8 - 1159-21- 06 - 216 /CE (Metro ) on 
21st June 2016 has approved the report submitted by the Planning Committee under Section 28 ( 3 ) of the said Act. 

And whereas, the Nagpur Metropolitan Planning Committee has given approval for the submission of the Draft 
Development Plan to the Government for sanction under section 30 ( 1) of the said Act, in meeting held on 4th August 
2016. 

And Whereas, it is necessary to publish the list ofmodifications for changes made in Draft DevelopmentPlan for 
information to the public , under sub -section ( 4) of Section 28 of the said Act, before such submission to the 
Government. 

Now , therefore, this notice is hereby published to inform thatsaid Draft Development Plan of NagpurMetropolitan 
Region is ready for submission to the State Government for sanction , the list ofmodification is published for inspection 
to the public in the office of Nagpur Improvement Trust, Metro Division , Sanskrutik Sankul, 3rd Floor, opposite N .I. T. 
swimming tank, North Ambazari Road, Nagpur and the office of Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , 
Nagpur, first floor, old Secretariat Building, Civil Lines ,Nagpur, during office hours on all working days. 

The said notification is also available on the website of NIT, www .nitnagpur.org 


Nagpur ; 
The 19thAugust 2016 . 


DIPAK MHAISEKAR , 

Chairman, 
Nagpur Improvement, Trust, Nagpur. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनिव -२४६९ -२०१६- . 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १७ व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खेरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) 
नियम , १९६७ चे नियम ४१ (३ ) तसेच कृषी व सहकार विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील अधिसुचना दिनांक २१- ३- १९८४ नुसार मी , ए. बी . कडू , जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वर्धा यांनी दिनांक २९ - ३ - २०१६ चे ठराव क्रमांक १५ ( ३ ) नुसार केलेल्या कार्यवाहीस 
कायम करुन श्री . शरद बापूरावजी देशमुख यांना संचालक मंडळातील सदस्य पदावरुन कमी करत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ जून २०१६ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित केला आहे . 
वर्धा : 

ए . बी . कडू , 
दिनांक २२ जून २०१६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

वर्धा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १६६ . 

__ मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ चे कलम १६२ ( ब ) . 

क्रमांक जिपना - साप्रवि -परिषद- २२६६- २०१६ . 

नागपूर जिल्ह्यातील सर्व रहिवाश्यांना या नोटीसाद्वारे सुचित करण्यात येत आहे की , नागपूर जिल्हा परिषदने , जिल्हा परिषद मालकीच्या आठवडी 
बाजार लिलावाच्या अनुषगांने, जाहीर केलेली व सध्या अमलात असलेले आठवडी बाजार लिलावाची सुधारीत नियमावली व आठवडी बाजार फी ( पट्टी) 
वसुलीबाबतचे दर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ३० एप्रिल , २०१५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहेत . सदर नियम क्र . ६ ( ७) व ६ ( १० ) मध्ये 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्याबाबत व नियमावलीमध्ये नवीन नियम समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषदेची विशेष सभा दिनांक २२ मार्च २०१६ चे विषय 
क्र . ५ , ठराव क्र . ५ अन्वये मंजुरी प्रदान केली आहे . 

यास्तव , नागपूर जिल्हा परिषदेने , नागपूर जिल्हा परिषद ( बाजारातील कर व फी वसुलीबाबत ) नियम , १९६९ चे नियम ६ मधील पोट -नियम ६ ( ७) व 
६ ( १० ) मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्याबाबत व नियमावलीमध्ये नविन नियम क्र . (६ ) २४ समाविष्ट करण्यास्तव प्रसिध्द करण्यात येत आहे . हे नियम 
सन २०१७- २०१८ च्या लिलाव प्रक्रिये पासून अंमलात येतील . 
ना - एक - अ- ३ ( १४२० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६ / श्रावण २७-भाद्रपद २ , शके १९३८ 


नियम दुरूस्ती : 

नियम ६ चा पोट-नियम ७ खालीलप्रमाणे वाचावा :- मागील तीन वर्षातील लिलावाची सरासरी रक्कम रुपये १०,००० पर्यंत असलेल्या आठवडी 
बाजारासाठी लिलाव बोली बोलणेपुर्वी बोलीकरिता मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी , जिल्हा परिषद , नागपूर यांचे नावे राष्ट्रीयकृत बँकेचा रुपये २००० चा 
डिमांड डॉफ्ट ( धनाकर्ष ) तसेच मागील तीन वर्षातील लिलावाची सरासरी रक्कम रुपये १०,००१ ते ५० , ००० पर्यंत असलेल्या आठवडी बाजारासाठी लिलाव 
बोली बोलणेपुर्वी बोलीकरिता रुपये १०, ००० व मागील तीन वर्षातील लिलावाची सरासरी रक्कम रुपये ५०,००० चे वर असलेल्या आठवडी बाजारासाठी 
लिलाव बोली बोलणेपुर्वी बोलीकरिता रुपये २५,००० डिमांड डॉफ्ट ( धनाकर्ष) लिलावस्थळी प्रथम जमा करावा लागेल, त्यानंतरच संबंधित व्यक्ती बोली 
बोलण्यास पात्र राहील . 


नियम ६ चा पोट-नियम १० खालीलप्रमाणे वाचावा :- लिलाव बोली मंजुरीकरिता प्रस्तावित नसलेल्या ठेकेदारांना लिलावात भाग घेण्याकरिता जमा 
केलेला संबंधित ठेकेदाराचा त्या - त्या रक्कमेचा डिमांड ड्रॉफ्ट ( धनाकर्ष ) सर्व बाजार लिलाव बोलीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर परत करण्यात येईल . 


नवीन नियम : 


आठवडी बाजार लिलावाचेनियम क्र . ६ मध्ये नविन नियम ६ ( २४ ) खालीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत आहे :- नियम क्र . ६ ( २४ ) जिल्हा परिषद 
मालकीचे आठवडी बाजार लिलावाचेनियम ( कार्यपध्दती) , अटी व शर्तीचे तसेच जिल्हा परिषदेकडे सादर केलेल्या करारनाम्याचेबाजार ठेकेदाराने उल्लंघन 
केल्याचेसिध्द झाल्यावर संबंधित ठेकेदाराचे नावे असलेला बाजारपट्टी वसुलीचे अधिकार/ ठेका रद्द करुन , जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेली लिलाव रक्कम 
जप्त करुन, आठवडी बाजाराचा फेरलिलाव करण्यात येईल . 

वरील नियम सन २०१७-१८ च्या लिलाव प्रक्रियेपासून अंमलात येतील . 


नागपूर : 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ . 


डॉ . कादंबरी बलकवडे ( भा .प्र . से .) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR- 440 001 AND 
PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. 


